मा.उच्च न्यायालय, नागपूर यांच्या 
दि.०८/१०/२०२१ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
तक्रारदार श्री.रामभाऊ यशवंत मते, श्री.शेषराव 
बारकुजी भोंडे व श्री.इस्तारी सयाराम भोयर यांना 
रोजंदारी तत्वावर कामावर घेवून मजूरीची 
थकबाकी अदा करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यायप्र-२०२१/प्र.क्र.१७/१३-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: २४ फेब्रुवारी,२०२२ 


वाचा:- 


१) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. युएलपी-१०१८/२५७७/२२९/अपील/प्र.क्र.१६/ 
आस्था-३/२५०८, दि.२४/०१/२०२२. 
२) मा. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे दाखल युएलपी क्र. १५/२०१७ ते १७/२०१७ 
मध्ये दि.१२/९/२०१७ चा दिलेला न्यायनिर्णय. 
3) मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथे दाखल KAT. क्र.३९५१, ३९७१ व 
३९७२/२०२१ बाबत दिलेला दि.०८/१०/२०२१ चा न्यायनिर्णय. 


प्रस्तावना:- 


तालुका फळरोपवाटीका भंडारा येथून रोजंदारी कामावरुन कमी केल्याने तक्रारदार सर्वश्री 


रामभाऊ Badd मते, शेषराव बारकुजी भोंडे व इस्तारी सयाराम भोयर यांनी मा.कामगार 


न्यायालय, भंडारा येथे अनुक्रमे युएलपी क्र.७४/२०१४, ७५/२०१४ व ७६/२०१४ अन्वये तक्रार अर्ज 


दाखल केले होते. सदर तक्रार अर्जावर मा.कामगार न्यायालय भंडारा यांनी दि.३१/०१/२०१७ 


रोजी शासनाचे विरोधात न्यायनिर्णय दिला असून तक्रारदार सर्वश्री रामभाऊ यशवंत मते, शेषराव 


बारकुजी भोंडे व इस्तारी सयाराम भोयर यांना कामावरुन कमी केल्याने दि. २४/११/२०१४ या 


दिनांकापासून रोजंदारी तत्वावर कामावर घेणे व थकबाकी अदा करणे बाबतचे आदेश दिले होते. 


मा.कामगार न्यायालय, भंडारा यांनी दि.३१/०१/२०१७ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयाचे विरोधात मा. 


औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे युएलपी क्र.१५/२०१७, १६/२०१७ व १७/२०१७ अन्वये रिव्हीजन 
यु 


अर्ज दाखल केला होता. सदर रिव्हीजन अर्जावर मा.औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी 


दि.१२/०९/२०१७ रोजी शासनाचे विरोधात न्यायनिर्णय देवून मा.कामगार न्यायालयाने 


दि.३१/०१/२०१७ रोजी दिलेला न्यायनिर्णय कायम ठेवला होता. मा.औद्योगिक न्यायालयाने 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२१/प्र.क्र.१७/१३-ओ 


दि.१२/०९/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाच्या विरुध्द मा.उच्च न्यायाळय खंडपीठ, नागपूर येथे रिट 


याचीका क्र.३९७१/२०२१, ३९७२/२०२१ व ३९५१/२०२९ दाखल करण्यात आले होते. सदर रिट 


याचिका मा.उच्च न्यायालयाळयाने दि.०८/१०/२०२१ रोजीचे न्यायनिर्णयान्वये खारीज केल्या 


आहेत व मा.कामगार न्यायालयाने दि.३१/०१/२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाची अंमळबजावणी 


करून तक्रारदार श्री.रामभाऊ Garde मते, श्री.शेषराव बारकुजी भोंडे व श्री.इस्तारी सयाराम भोयर 


यांना रोजंदारी तत्वावर कामावर घेवून तक्रारदार यांना प्रत्येकी रु.५,३०,३६४/- एवढी थकबाकी 


रक्‍कम देणेबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


are निर्णय:- 


तालुका फळ रोपवाटिका, भंडारा येथील श्री.रामभाऊ यडावंत मते, श्री.शेषराव बारकुजी 


भोंडे व श्री.इस्तारी सयाराम भोयर या ३ रोजंदारी मजूरांच्या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, 


नागपूर येथे रिट याचीका क्र.३९७१/२०२१, ३९७२/२०२१ व ३९५१/२०२९ दाखल करण्यात आले 


होते. सदर रिट याचिकेमध्ये मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ,नागपूर यांनी दि.०८/१०/२०२१ रोजी 


न्यायनिर्णय देवून सदर रोजंदारी मजूरांना दि.२४/११/२०१४ पासून रोजंदारी तत्वावर कामावर 


घेवून मजूरीची थकबाकी अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर रोजंदारी मजूरांना 


दि.२४/११/२०१४ पासून त्यांच्या मजूरी/वेतनाच्या फरकाची परिगणना करुन प्रत्येकी 


रु.५,३०,३६४/- प्रमाणे रु.१५,९१,०९२/- (अक्षरी रुपये पंधरा लाख एक्यान्नव हजार ब्यान्नव फक्‍त) 


एवढी रक्‍कम देणेबाबत शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. तालुका फळ रोपवाटिका, भंडारा येथील श्री.रामभाऊ यडावंत मते, श्री.शेषराव बारकुजी 


भोंडे व श्री.इस्तारी सयाराम भोयर या ३ रोजंदारी मजुरांना त्यांच्या मजूरी / वेतनाच्या फरकाच्या 


रकमेची परिगणना करून सदर रक्कम मुख्य लेखाशिर्ष २४०१ १७२२ या लेखाशिर्षा खाली 


(०२-मजूरी) याबाबी अंतर्गत अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. न्यायालयीन प्रकरणात वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, दि.१७/४/२०१५ भाग 


पहिला, उप विभाग-दोन, अनु.क्र.७ नुसार प्रशासनिक विभाग प्रमुख यांना पुर्ण अधिकार प्रदान 


करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-२०२१/प्र.क्र.१७/१३-ओ 


४. आयुक्त कृषि कार्यालयाने मा.न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार देय ठरणारी 


रक्‍कम शासनाचे प्रचलित नियम, अटी व शर्ती व आदेशांचे अनुपालन करण्यात यावे. तसेच या 


प्रकरणी कोणतीही प्रशासकीय वा वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१ पीक संवर्धन, ११९ (०३) रोपमळे (०३) (०१) 


भाजीपाळा रोपमळे, फळ रोपमळे व स्थानिक उद्याने, (०२) मजुरी (२४०१- 9022) या 


लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. त्यासाठी 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, भंडारा यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


६. सदरचा शासन निर्णय विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचा अनौपचारीक संदर्भ 


क्र.६१-२०२२/८, Dated ०९/०२/२०२२ व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.५०/२२/व्यय-१, 


दिनांक २१/०२/२०२२ रोजीच्या अभिप्रायास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२० २०९१६४५१६२८०१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्रांचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


HEMANT GORAKHNATH ; 
MHAPANKAR : 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत अग्रेषित:- 
१) आयुक्‍त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) संचालक (फलोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
3) महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) मुंबई / नागपूर. 
४) सह संचालक (आस्थापना),कृषि आयुक्‍तालय,पुणे. 
५) सह संचालक लेखा व कोषागारे संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा माळा मुंबई-३२. 
) 
) 
) 
) 


६) विभागीय कृषि सह संचालक, नागपूर. 

७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, भंडारा, 

८) जिल्हा कोषगार अधिकारी, भंडारा, 

९) निवड नस्ती-१३-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


